हिंगोली जिल्हा अनुदोष ० ते १०० हे. 
सिंचन क्षमतेचा चिंचोली द्वारयुक्‍त सिमेंट 
साठवण बंधारा ता. औंढा, जि. हिंगोली या 
योजनेच्या कामास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ फ़ेब्रुवारी २०२४. 


वाचा: 
१. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग क्र. साबं-२०१९/प्र. क्र.१७९ (भाग-२) /जल-१ दि. 
१२/०२/२०२०. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/ अर्थसंकल्प-२, दि: १९-१०-२०२२ 
३. अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, 
औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. तांडशा-१/३०/सह दिः ११.०१.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

चिंचोली द्वारयुक्‍त सिमेंट साठवण बंधारा ता. औंढा, जि. हिंगोळी ही योजना स्थानिक 
नाल्यावर प्रस्तावित आहे. सदर योजनेची एकूण साठवण क्षमता २४.५८ स.घ.मी. असून ६.०० हे. 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे नियोजित आहे. सदर योजनेस संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार 
२०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारीत रु. ३५.९२ लक्ष इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ३ च्या पत्रान्वये जलसंधारण विभागाची दरसूची सन २०१८-१९ वर 
आधारीत रु. ५२.६५ लक्ष इतक्या रकमेचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव शासनास सादर 
झाला आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास नियोजन विभाग व वित्त विभागाची सहमती 
घेण्यात आळेली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार योजनेस व्यय अग्रक्रम 
समितीची मान्यता आवश्‍यक नाही. 

सदर योजनेची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ३५.९१ लक्ष च्या तुलनेत सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता किंमत रक्‍कम रु. ५२.६५ लक्ष ही रक्‍कम रु. १६.७३ लक्ष ने जास्त आहे. योजनेच्या किंमत 
वाढीची कारणे खालील प्रमाणे आहेत. 


अ.क्र वाढीची कारणे अधिक्य रु. अधिक्य टक्केवारी (%) 
(१ | दरसूचीतील वाढ ५०७४२३ १४.१३ 
२ निविदा अधिक्य १६६०२६ ४.६२ 
3 इतर कमी/अधिक 0.00 | 0.00 


शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 


४ परिणामात वाढ ८०१३१९ २२.३१ 
पु ETP / Contingencies 
१४७३९७ ४.१ 
/ GST 
६ गौण खनिज ५१६३२ १.४४ 
एकूण १६७३७९२ ४६.६० 


चिंचोली eyed सिमेंट साठवण बंधारा ता. औंढा, जि. हिंगोली या योजनेच्या रक्‍कम 


रु.५२६५३००/- लक्ष इतक्या रक्कमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णयः- 


१. या शासन निर्णयाव्दारे चिंचोली द्वारयुक्‍्त सिमेंट साठवण बंधारा ता. औंढा, जि. हिंगोली या 


योजनेच्या अंदाजपत्रकास उर्वरीत कामासाठी विभागाची दरसूची सन २०१८-१९ वर आधारीत 
एकूण रु. ५२,६५,३००/- (रु. बावन्न लक्ष पासष्ट हजार तीनशे फक्त) इतक्या किंमतीच्या प्रस्तावास 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सोबत "जोडपत्र अ" मध्ये उपशिर्षनिहाय 


तरतूदीच्या गोषवारा दिलेला आहे. 


२. सदर प्रकल्पाचे उर्वरीत काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय 


तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 


३. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात 


यावा. 
लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. 7-४ 
(०१ (०१) लघु पाटबंधारे योजना 
(४७०२ ए०१९) 
० से १०० हे. सिंचन क्षमता 
५३ मोठी बांधकामे 


४. सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४.१ प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार कामपूर्ण 


करण्यात यावे. 


४.२ आर्थिक दायित्व निर्माण होईल sen नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय Warder 


करू नये. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 


घु. 


४.३ पाणी वापर संस्था ठेकेदारामार्फत स्थापन करण्यात यावी. पाणी वापर संस्था स्थापन 
होईपर्यंत ठेकेदाराच्या देयकातून १०% निधी कपात करण्यात यावा व संस्था स्थापन 
झालेनंतर ठेकेदारास सदरची कपात केलेली रक्‍कम वितरित करण्यात यावी. अपवादात्मक 
परिस्थितीत संस्था स्थापित होऊ शकत नसल्यास सविस्तर कारणमीमांसेसह प्रस्ताव 
शासनास सादर करून शासनाच्या मान्यतेनंतर कपात केलेली १०% निधी वितरीत करण्यात 
यावा. ठेकेदाराने संस्था स्थापन केल्यास मृद व जलसंधारण विभागाचे शा.नि. दि ११-०२- 
२०२२ नुसार ठेकेदारास मानधन देण्यात यावे. पाणी वापर संस्था स्थापन करून घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 

४.४ प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्यांकडून करण्यात 
यावा. 

४.५ सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यावर 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयास व क्षेत्रीय अनियमितता झाली असल्यास 
अशा अनियमिततेस सहमती असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. 

शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी/जल-१, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदीचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे. 
शासन परिपत्रक क्र. प्रमा-२०१३/७८५/१३)/ सि. व्य. (कामे) दि. ०१.०१.२०१५ मधील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 
प्रकल्पाची कामे पूर्ण होईपर्यंत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छ. 
संभाजीनगर यांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल शासनास अहवाल सादर करावा. काम पुर्ण 
झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 
सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 
सदर योजनेच्या सुधारित प्रशाकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास वित्त विभागाने खालील अटींच्या अधीन 
राहून सहमती दर्शवली आहे. खालील अटींची पूर्तता करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. 
|. प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीमध्ये पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी. 
॥. प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर विभागाने खर्च करू नये. 
॥. विभागाने प्रचलित शासन निर्णय, नियम, मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा 
यांचीकाटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील. 
iv. योजनेस दिलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या 
विविध टप्प्यांवर क्षेत्रील अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांस व क्षेत्रीय अनियमितता 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 


झाली असल्यास अशा अनियमिततेस या विभागाची सहमती असल्याचे गृहित धरता येणार 
नाही. 

४. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक 
क्षेत्रीयस्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


१०. प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीत वाढ होत असल्यास सदर वाढीसाठी 
शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी. त्यानंतरच अज्ञा दायित्वास सक्षम स्तरावरून मान्यता घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने त्या विभागांचे 
अनौपचारिक संदर्भ अनुक्रमे क्रमांक नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.१२०/१४३४, दि 39.04.2022 व वित्त 
विभाग अनौ.सं.क्र.४१८/व्यय-१५. दि. १०.०६.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत आदेश, प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०९१८२४४०२३२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH TN en GOVERNMENT OF MAt WATER CONSERVATION 


-a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77432c673F, 
st=Maharasht 


postalCode=400032, ra, 
serialNumber=F1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D 1723F249DS03AE7 1CF458BA4863AA 
CFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


(प्र.नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा,विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
सर्व मा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१० आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, छ. संभाजीनगर. 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छ. संभाजीनगर. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 


१२) अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
93) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छ. संभाजीनगर. 

१४) प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, छ. संभाजीनगर. 
१५) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नांदेड. 

१६) कार्यासन अधिकारी (15-2), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासननिर्णयक्रमांकः सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र 'अ' 
चिंचोली द्वारयुक्‍त सिमेंट साठवण बंधारा ता. औंढा, जि. हिंगोली या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत योजनेचा गोषवारा. 
शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२२/प्र.क्र-१६६/जल-१ दिनांकः- ०९ फ़ेब्रुवारी २०२४. 


अ.क्र शीर्ष सुधारित किंमत 

a अ. प्राथमिक १०,०००.०० 

२ | ब. जमीन p00 

३ |b. oF ४४,७०,९००.०० 

४  ।के. इमारत | oo 

५ ।ओ.संकिर्ण p00 

& पी. देखभाल | ooo 
आर. दळणवळण | 0.00 | 
एकुण कामाप्रित्यर्थ ४४,८०,९००.०० 

९ | अनुषंगिक २,८३,७०८.०० 

।१० | वस्तु व सेवा कर ५,००,७३२.०० 
एकुण किंमत ५२,६५,३४०.०० 
एकुण (Say) ५२,६५,३००.०० 


सदर योजनेसाठी लागणारी एकुण रक्‍कम रु. ५२,६५,३००/- (रु. बावन्न लक्ष पासष्ट हजार 
तीनशे फक्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOIL AND 

Pp RA KAS H WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b1472 
5c6a77432c673f, postalCode=400032, st=Maharash 


NIDRANTIEIRAO PA | este 1 
(4. FY. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


